सन २०१८-१९ मध्ये कृषि विभागांतर्गत ई- 
गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०५१८/प्र.क्र.१६०/१४-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २८ मे, २०१८ 


वाचा:- १) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र ६९/अर्थ-३, दिनांक ०२/४/२०१८ 
२) संचालक, आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.संप्र/्लेखाशिर्ष ३४५१२७८२/अनु.मा.प्र./ 
२०१८-१९/६५/२०१८, दिनांक २३ एप्रिळ, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. कृषि 
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग (खुद्द) व कृषि आयुक्‍तालयामार्फत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत 
विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. तसेच विविध उपक्रमांचे नियोजन करण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत राज्य 
शासनातर्फे दरवर्षी ठराविक रक्‍कम मंजूर करण्यात येते व सदर मंजूर झालेली रक्‍कम कृषि विभाग (खुद्द) तसेच 
कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना विभागून वितरीत करण्यात येते. 

ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना योजनांतर्गत योजना असून सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर 
योजनेला “मागणी क्र.डी-७-३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवा, पंचवार्षिक योजनांतर्गत (02) योजना (02) (०४) ई- 
गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमळबजावणीकरिता योजना (कृषि) (३४५१ २७८२)” अंतर्गत १७ संगणक खर्च प्रयोजनासाठी 
एकूण रुपये ३००.०० लाख अर्थसंकल्पित असून संदर्भाधिन वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार प्रथम नऊ 
माहीसाठी ७०% मर्यादित निधी वितरणाचे seal असल्याने ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत रुपये २१०.०० लाख 
वितरणास उपलब्ध आहेत. 


सन २०१८-१९ मध्ये रुपये ३०० लाख रकमेच्या मर्यादेत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची तसेच त्याकरिता प्रथम टप्प्यात २१० लाख निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालयीन कार्यालयांचे संगणकीयदृष्टया बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने व कृषि 
आयुक्तालय, पुणे व अधिनस्त विविध कार्यलयांचे संगणकीयदृष्टया बळकटीकरण करण्यासाठी “राज्य ई- 
गव्हर्नन्स कार्यक्रम” ही राज्य योजना राबविण्यात येत असून सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षामध्ये रु.३०० लाख 
रकमेच्या मर्यादेत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सन २०१८-१९ मध्ये ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रथम टप्प्यात रु.२१० लाख 
निधी बाबनिहाय पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०५१८/प्र.क्र.१६०/१४-ओ 


(रक्‍कम रु.लाखात) 
क्र | स्तर बाब मंजुर निधी 
मंत्रालय स्तर मंत्रालय स्तर (कृषि व भाग खुद्द) संगणक / fee व अन्य 
an |(कृषिव पदुम १) Hae स्तर तु व पदुम वि ) संगणक / पिंन्टर व अन्य ne 
भाग खुद्द) संगणकीय साहित्याची खरेदी 
विभाग खुद्द) 
एकूण (अ) ४०.०० 
१) शासन पत्र क्रमांक आरकेव्ही-०६/७/प्र.क्र. ५१/१४ अ, दिनांक 
२२/१२/२०१७ नुसार कृषि विभागात ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविणेसाठी 
नियुक्त अर्न्स्ट अन्ड एन.एल.एल.पी मुंबई या सल्लागार कंपनीची सल्ला शुल्क | ७०.०० 
व स्कोप ऑफ वर्क व प्राधान्य क्रमानुसार ऑनलाईन सेवा व डाटाबेस इ. 
कार्यक्रमावरील खर्च करणे. 
२) कृषि आयुक्तालयाच्या माहिती तंत्रज्ञान व संगणक विषयक हार्डवेअर 
व्यवस्थापनांतर्गत (AMC /FMS) तांत्रिक मनुष्यबळ पुरवठा es 
3) कनेक्टिव्हिटी - आयुक्तालय स्तरावरील नेटवर्किंग. बीएसएनएल 
कनेक्टिव्हिटी देयके ब्रॉड बँण्ड सेवा देणेसाठी Wi- Fi Router व तदृअनुषंगिक | १३.०० 
साहित्य खरेदी 
a कृषि ४) सॉफ्टवेअर खरेदी विकसन/देखभाल दुरुस्ती (आज्ञावल्या/मोबाईल अंप- 
आयुक्तालय | नविन, अद्यावत करणे, सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळविणे देखभाल करणे)- साय़बर 
सिक्युरिटी अंतर्गत अँण्टी व्हायरस खरेदी/नुतनीकरण, फायर वॉल 
नुतनीकरण आयुक्तालय स्तरावर आज्ञावली विषयक सल्लागार, आज्ञावली | २५.०० 
विकसक, टेस्टर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर इ. करार पध्दतीने भरावयाचे तांत्रिक 
मनुष्यबळ व ॥॥७ आणि महाऑनलाईनकडून विकसित आज्ञावलीचे देखभाल 
दुरुस्ती वरील खर्च व तांत्रिक मनुष्यबळाचा पुरवठा यावरील खर्च 
4) हार्डवेअर खरेदी- (डेस्कटॉप, प्रिंटर, UX, UPS व बंटरी इ.) व संगणक, 
लॅपटॉप, स्कॅनर, युपीएस बॅटरी, Invertor, V.C.Unit, Wi-Fi Router, 
Connectivity Booster इ. माहिती तंत्रज्ञान विषयक साहित्यांची तसेच २२.०० 
CCTV यंत्रणा व झेरॉक्स सयंत्र खरेदी व कालबाह्य साहित्यांचे 
निर्लेखनावरील खर्च. 
एकूण (ब) १७०.०० 
एकूण रक्‍कम (अ--ब) २१०.०० 


अ) कृषि पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालयीन स्तर 


कृषि पदुम विभाग (खुद्द) - सर्व मंत्रालयीन विभागात ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब करण्याच्या सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या सूचनानुसार कृषि व पदुम विभागातील सर्व कार्यासनातून ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब प्रभावीपणे 
होण्याच्या दृष्टीने विभागातील कार्यासनातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडे संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर इ. 
संगणकीय साहित्याची खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०५१८/प्र.क्र.१६०/१४-ओ 


ब) कृषि आयुक्तालय स्तर 


कृषि व पदुम विभागात व अधिनस्त कार्यालयामध्ये अद्यावत माहिती तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणेसाठी व ई- 
गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविणेसाठी अर्न्स्ट अँन्ड यंग.एल.एल.पी, मुंबई या सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती केली 
आहे. सदरहू कंपनीमार्फत विभागाने निश्चित केलेल्या सेवा व डाटाबेस विषयक कामांसह ई-गर्व्हनंन्स 
प्रकल्पातील समाविष्ट सर्व बाबींची टप्याटप्याने कामे करुन घेण्यात येणार आहे. सदर कंपनीचे सेवाशुल्क 
अदा करणे व त्यांचे प्रकल्प अहवालानुसार विविध आज्ञावल्या व माहिती तंत्रज्ञान विषयक सेवा विकसित 
करणेसाठी येणाऱ्या खर्चाची देयके अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

आयुक्तालय स्तर हार्डवेअरचे व्यवस्थापन - कृषि आयुक्‍ताळलयामार्फत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाअंतर्गत विविध 
उपक्रम राबविण्यात येतात. त्याअंतर्गत तांत्रिक मनुष्यबळाच्या सेवा विहीत कार्यपध्दतीने उपलब्ध करुन घेऊन 
संगणक प्रणाळी विकसित करण्याचे काम करण्यात येते. कृषि आयुक्तालय स्तरावरील हार्डवेअर देखभाल, 
LAN,WAN व अँण्टी व्हायरस, VC HALL यांचे व्यवस्थापन करणे, टोल फ्री व्यवस्था, देखभाल व दुरुस्ती 
यासाठी ई-निविदा प्रणालीनुसार AMC/FMS पध्दतीने संस्थेची निवड करण्यात आलेली असून त्यानुसार 
तांत्रिक मनुष्यबळ कार्यरत आहे. त्यांची देयके या निधीतून अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
कनेक्टिव्हिटी - आयुक्तालय स्तरावरील कनेक्टीव्हिटी व नेटवर्किंग अंतर्गत बीएसएनएल यांचे कनेक्टिव्हिटी 
(इंटरनेट लिज्डलाईन/सर्किट डाटालाईन इत्यादी) ची अगाऊ देयके व आयुक्तालय स्तरावरील OFC केबल, 
नेटवकींग केबल, लॅन स्विचेस, मोडेम, राऊटर, इ. कनेक्टिव्हिटीची कामे करून घेण्यास तसेच आयुक्तालय 
स्तरावरील VC Unit आणि टोल फ्री व्यवस्थेची BSNL देयकांची अदायगी या निधीतून अदा करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 

सॉफ्टवेअर खरेदी - कृषि विभागासाठी पिक कापणी प्रयोग, MIS, e-Service Book, DBT, PFMS, 
Agriculture Web Portal (कृषि विभागा संबधीत सर्व विभागीय व क्षेत्रीय कार्यालये) Intraagri Website Public 
Grievance, फलोत्पादन रोपे व कलमे आणि कृषि विषयक औजारे सयंत्रे उपलब्धता विषयक आज्ञावली / 
मोबाईल अँप विकसित करणेची कार्यवाही नियोजन, पूर्व तयारी, SRS, विकसन, सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळविणे, 
Hosting करणे, वापरकर्त्यांना प्रशिक्षण देणे अशा विविध टप्प्यात असून कार्यवाहीनुसार या सॉफ्टवेअर 
विकसन व खरेदीचा खर्च या निधीतून करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच कृषि विभागाचा संगणक व 
माहिती तंत्रज्ञान विषयक कार्यक्रम तयार करणे, शासन नियुक्‍त सल्लागार कंपनीचे अहवालानुसार विविध 
आज्ञावल्या तयार करणे. तसेच याकामी लागणारे तांत्रिक मनुष्यबळ/सेवा व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यावरील 
खर्च या निधीतून अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

NICSI तांत्रिक मनुष्यबळ -रा.सू.वि.कें.(९॥७) पुणे-७ यांचेमार्फत कृषि विभागाच्या विविध आज्ञावल्या 
विकसित व कार्यरत असून त्या सुस्थितीत कार्यरत राहणे, तसेच वेळोवेळी डाटा AISA करणे व त्यामध्ये 
तांत्रिक अडी-अडचणी निर्माण होऊ नये यासाठी NIC, पुणे येथे मानधनावर NICSI (नवी दिल्ली) यांचेमार्फत 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्यां तांत्रिक मनुष्यबळाची Proforma Invoice ER प्रापत अगाऊ देयकाची अदायगी या 
निधीतून करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अशाप्रकारे महाऑनलाईन मार्फत विकसित विभागाचे 
संकेतस्थळ व विविध आज्ञावल्या आणि लोकसेवा हमी अंतर्गतच्या विविध सेवा अद्यावत व सुस्थितीत होणेसाठी 
त्यांचे मार्फत नियुक्‍त तांत्रिक मनुष्यबळ व इतर सेवा (Proforma/Tax Invoice) शुल्क या निधीतून अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०५१८/प्र.क्र.१६०/१४-ओ 


V. हार्डवेअर - कृषि आयुक्तालयातील कालबाह्य व मुदतबाह्य झालेले डेस्कटॉप, प्रिंटर, दहा ते बारा 
वर्षापूर्वीचे सध्यस्थितीमध्ये कार्यरत असलेले सर्व्हर, युपीएस व बॅटरी, invertor, स्कॅनर Wi-Fi Router, 
Connectivity Booster, ४.७. यंत्रणा व CCTV यंत्रणा इ.तद्नुषंगिक साहित्य खरेदीस तसेच कालबाह्य 
झालेले साहित्याच्या निर्लेखनास व त्यावरील खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच आयुक्‍तालय स्तरावर 
मागणी नुसार संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, लॅपटॉप, All in One Printer आणि ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी संगणक प्रकल्प व इतर शाखेमार्फत होत असल्याने सदर कार्यालयासाठी विद्युत फोटो 
कॉपी यंत्र खरेदी करणेस व या निधीतून रक्‍कम अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त “अ” व “ब” विचारात घेऊन कृषि विभाग (खुद्द), कृषि wad, दुग्धव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय 
विभाग, मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्‍तालय़ पुणे व अधिनस्त या कार्यालयांना सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये ई- 
गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबविण्यासाठी रक्‍कम रुपये २१० लाख इतक्या रकमेचे योजनेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्यात येत असून सदर निधीचे पुढीलप्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे :- 


(रक्‍कम रु. लाख) 
अ.क्र स्तर रक्‍कम 
= ae मंत्रालयस्तर (कृषि व पदुम विभाग खुद्द) ४० 
२ कृषि आयुक्तालय व अधिनस्त कार्यालय १७० 
एकूण २१० 


४. या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु.२१० लाख (रुपये दोन कोटी दहा 
लाख फक्त) निधी पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीतुन 
खर्ची टाकावा :- 

“मागणी क्र.डी-७ 

३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(०२) योजना 

(०२) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 

(कृषि) (३४५१ २७८२) १७ संगणक खर्च 


द्‌. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु.२१० लाख निधीपैकी रु.४० लाख निधी कोषागारातून 
मंत्रालय स्तरावर आहरण व वितरणासाठी अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून, आणि उर्वरित रु.१७० लाख निधीचे आयुक्त (कृषि) 
कार्यालयाकरिता कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी संचालक आत्मा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. मंजूर कार्यक्रमानुसार वितरीत निधीच्या प्रमाणात कार्यक्रम राबवून खर्च करण्यात यावा. सदरचा खर्च हा 
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचना व निदेशानुसार करण्यात 
यावा. तसेच सदर निधीस प्रशासकीय मान्यता ज्या प्रयोजनांसाठी दिलेली असली तरी सदर प्रयोजनांसाठी कमी 
अधिक खर्च होण्याची शक्यता विचारात घेता सदर प्रयोजनांमध्ये अंतर्गत बाब निहाय बदल आयुक्‍त (कृषि) यांच्या 

पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०५१८/प्र.क्र.१६०/१४-ओ 


मान्यतेने करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुतचे आदेश प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

७. सदर ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग हा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
व माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या खरेदी/सेवा प्राप्त करण्याकरिता वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी/शार्ती व 
पध्दतीनुसार करण्यात यावा. 

८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१७ नुसार 
विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२९११४९५१४१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=I harashtra, 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Shrikant 
C h a n d ra ka n t ee 
Andge 


ra, 
fe19b8965025 
d7ce74cffd3a95f2ac3c192e9c991f358271, 
cn=Shrikant Chai ndge 

Date: 2018.05.29 11:53:20 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

) मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

) सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc ww 


Cc 
ae 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक (फलोत्पादन) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
qo) संचालक (आत्मा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) महालेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

१३) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) 
) 
) 


८४) 


wen 


१४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 
१५) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
१६) निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


